पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यातील 
इतर जिल्हा मार्ग रस्ते व ग्रामीण मार्ग 


रस्ते, प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करणेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.०२/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- २५ जानेवारी, २०२२. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे पत्र 
जा.क्र. का-२/रेशा/०१/४९/सन २०२२, दिनांक ०४/०१/२०२२. 


प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये पुणे 
जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यातील इतर जिल्हा मार्ग रस्ते व ग्रामीण मार्ग रस्ते, प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून 
दर्जोन्नत करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच जिल्हा परिषद, पुणे यांनी सदर रस्ते 
दर्जोन्नत करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांवरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, 
पुणे यांचा ठराव विचारात घेता, सदर रस्ते प्रमुख जिल्हा मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या 
विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचा प्रस्ताव व जिल्हा परिषद, 
पुणे यांचा ठराव विचारात घेऊन पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर तालुक्यातील खालील रस्ते दर्जोन्नत करण्यात 
येत आहेत. 


सामाविष्ठ दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव रस्त्याचा साखळी क्रमांक | करावया दर्जोन्नती 
क्रमांक व ची एकूण । नंतरचा क्रमांक 
लांबी लांबी 
(कि.मी) 
रा.म.मा. ९६५ जी ते झगडेवाडी ग्रामीण (०/००ते ६/००) १४.९०० । प्रमुख जिल्हा 
वडापुरी होटफळ हवेली ते मार्ग-११ |।६.००कि.मी. कि.मी.  । मार्ग-२१० 
लाखेवाडी रस्ता. ग्रामीण (0/ood ८/९००) 
मार्ग-१३ ।८.९००कि.मी. 
माळवाडी ठाकुरवाडी पेटकरवस्ती | ग्रामीण मार्ग- | (०/०० ते ५/००) १५.९०० । प्रमुख जिल्हा 


चिंदादेवी आजोती टाकळी पडस्थळ १६१ ५.०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-२११ 
ते प्रजिमा-१२५ ला मिळणारा रस्ता. 


ग्रामीण मार्ग- | (०/०० ते २/५००) 
१६७ २.५०० कि.मी. 

ग्रामीण मार्ग- | (१/६०० ते ५/००) 
३६ ३.४०० कि.मी. 

ग्रामीण मार्ग- | (०/०० ते ५/००) 
319 ५.०० कि.मी. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.०२/नियोजन-२ 


३. रा.म.क्र.-९ राऊतवस्ती गायकवाड | ग्रामीण (०/००ते ५/००) १४.०० प्रमुख जिल्हा 
वस्ती इजगुडेवस्ती पाटीलवस्ती | मार्ग -१६० । ५.०० कि.मी. कि.मी.  । मार्ग-२१२ 
बेंदवस्ती माळवाडी ते इंदापूर रस्ता. | ग्रामीण  । (३/००ते ६/००) 

मार्ग-०२ ।३.००कि.मी. 
ग्रामीण (०/००ते ६/००) 
मार्ग-५२ ।६.००कि.मी. 

४. मस्त्य बिजकेद्र ते भांगेवस्ती| ग्रामीण (०/००ते ४/६००) १०.१०० । प्रमुख जिल्हा 
ननवरेवस्ती ते कांदलगांव | मार्ग -१७० | ४.६०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-२१३ 
भास्करपाटील वस्ती प्रजिमा-८६ ते | ग्रामीण (०/००ते 3/00) 
खामगळवस्ती रस्ता. मार्ग-१६९ ।३.००कि.मी. 

ग्रामीण (०/००ते २/५००) 
मार्ग-१६३ । २.५०० कि.मी. 

च्‌. प्रजिमा-१२१ गोंदी ते ओझरे गिरवी | ग्रामीण (०/००ते (9/400) ११.०० प्रमुख जिल्हा 
ते क्षिरसागरवस्ती पाटीलवस्ती | मार्ग-८० | ७.५०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-२१४ 
ठोकळेवस्ती रस्ता. ग्रामीण (०/००ते ३/५००) 

APT -203 । ३.५०० कि.मी. 

६. AYU रा.म.क्र.९६५ ७। ग्रामीण (०/००ते १०/७००) ।१०.७०० । प्रमुख जिल्हा 
शिरसटवाडी निमसाखर रस्ता. मार्ग-२१ ।१०.७० कि.मी. कि.मी. मार्ग-२१५ 

७. प्रजिमा-९९ हगारवाडी | ग्रामीण (०/००ते १०/००) १०.०० प्रमुख जिल्हा 
शिरसटवाडी रणगांव रणमोडे वस्ती | मार्ग -५४ १०.०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-२१६ 
ते खंडोबानगर (रा.मा.१२०) रस्ता. 

८. दगडवाडी हगारवाडी FT UAH.) ग्रामीण (०/००ते ११/००) ११.०० प्रमुख जिल्हा 
९६५ ७ ला शोेळगांव स्टँड जवळ | मार्ग-११८ |। 99.00 कि.मी. कि.मी. मार्ग-२१७ 
मिळणारा रस्ता. 

९. इजिमा-२०२ सपकळवाडी | ग्रामीण (०/००ते १/७००) १०.२०० | प्रमुख जिल्हा 
उदमाइवाडी मानकरवाडी | मार्ग -२७१ ।१.७०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-२१८ 
मोरेवस्ती उध्दट ते करकरेवस्ती ते | ग्रामीण (०/००ते १/००) 
पवारवाडी  प्रजिमा-८४ ला | मार्ग -२७० | 9.00 fe A. 
जोडणारा रस्ता. ग्रामीण (०/००ते ४/००) 

मार्ग-३२४ ।४.००कि.मी. 
ग्रामीण (०/००ते ३/५००) 
मार्ग -२६४ । ३.५०० कि.मी. 

र रा.म.क्र.-९(तोंडे वस्ती) माळेवाडी | ग्रामीण (०/००ते 2/400) १२.५०० | प्रमुख जिल्हा 
शोलारपट्टा भावडी चितळकरवस्ती | मार्ग-१४२ । 2.400 कि.मी. कि.मी. मार्ग-२१९ 
वरकुटे बु. ते प्र.जि.मा.-१२३ रस्ता. ग्रामीण (०/००ते ४/००) 

मार्ग-१४३ ।४.००कि.मी. 
ग्रामीण (०/००ते ६/००) 
मार्ग-३४ |६.००कि.मी. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.०२/नियोजन-२ 


| रेडा लाखेवाडी चाकाटी| इजिमा (०/००ते ७/००) १२.०० प्रमुख जिल्हा 
फडतरेवस्ती बोराटवाडी BRT) मार्ग -२१० । ७.०० कि.मी. कि.मी. | मार्ग-२२० 
रस्ता. ग्रामीण (०/००ते २/५००) 

मार्ग-२१० । २.५० कि.मी. 
ग्रामीण (०/००ते २/५००) 
मार्ग-२११ । 2.400 कि.मी. 

१२. । इजिमा-१९६ ते  बंबाडवाडी | ग्रामीण (०/००ते 9/200) २५.७०० | प्रमुख जिल्हा 
चव्हाणवाडी ग्रा.मा.-२४ ते प्रजिमा- | मार्ग -२६० ।१.२० कि.मी. कि.मी.  । मार्ग-२२१ 
१९३ परिटवाडी सावंतवाडी कळंब | ग्रामीण (०/००ते ६/००) 
प्रतजि.मा. ९१ रत्नपूरी ते रणगांव | मार्ग -१०३ |।६.००कि.मी. 
रस्ता. ग्रामीण (०/००ते १/००) 

मार्ग-९० ।|१.००कि.मी. 
ग्रामीण (०/००ते ६/००) 
मार्ग -३५८ ।६.००कि.मी. 
ग्रामीण  । (२/५००ते 3/400) 
मार्ग-२४ ।१.००कि.मी. 
ग्रामीण (०/००ते ४/००) 
मार्ग-६९ ।४.००कि.मी. 
ग्रामीण (१/००ते ३/००) 
मार्ग-६८ । 2.00 कि.मी. 
ग्रामीण (०/००ते ४/५००) 
मार्ग-९९ ।४.५०० कि.मी. 

१३. ।रा.म.क्र-९ भादलवाडी पिलेवाडी | ग्रामीण (०/००ते ५/००) १३.०० प्रमुख जिल्हा 
विठृठलवाडी काळाओढा मानेवस्ती | मार्ग-१८ |।५.००कि.मी. कि.मी.  ।मार्ग-२२२ 
प्रजिमा-६५ पर्यंत रस्ता. ग्रामीण (०/००ते ८/००) 

मार्ग-२४६ | ८.०० कि.मी. 

१४. | धवलपुरी (हनुमान मंदीर) ते रा.मा. | ग्रामीण (०/००ते १/००) ११.२०० | प्रमुख जिल्हा 
१२० भोकरवाडी पालवे वस्ती ते | मार्ग-९८ | १.०० कि.मी. कि.मी. । मार्ग-२२३ 
रा.मा. १२४ लक्ष्मीनगर कळंब | ग्रामीण । (०/००ते 3/200) 
रस्ता. APT -233 । 3.200 feb At. 

ग्रामीण (०/००ते ३/००) 
मार्ग -२३७ |। 3.00 कि.मी. 

ग्रामीण (०/००ते ३/००) 
APT -238 |। ३.००कि.मी. 

ग्रामीण (०/००ते १/००) 
मार्ग-२३५ ।१.००कि.मी. 

१५. ।रा.म.क्र.९६५ जी mast | ग्रामीण (०/००ते ८/००) १३.०० प्रमुख जिल्हा 
घोरपडवाडी दगडवाडी निरवांगी | मार्ग -११७ | ८.०० कि.मी. कि.मी. मार्ग-२२४ 
रस्ता. ग्रामीण (०/००ते ५/००) 

मार्ग -५७ ।५.०० कि.मी. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.०२/नियोजन-२ 


१६. । थोरातवाडी हिरेमठमळा | ग्रामीण (०/००ते ६/००) ११.०० प्रमुख जिल्हा 
मोहितेवाडी बंबाडवाडी कुरवली | मार्ग -२५२ । ६.०० कि.मी. कि.मी. । मार्ग-२२५ 
रस्ता. ग्रामीण (०/००ते ५/००) 
मार्ग -२५७ ।५.००कि.मी. 
एकूण २०६.२० 
कि.मी. 


परिणामी, रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील पुणे जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग दर्जाच्या 
रस्त्यांच्या एकूण लांबीत २०६.२०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (४९८६.६३० + २०६.२००) म्हणजेच 
५१९२.८३०.मी. इतकी व इतर जिल्हा मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत १९९.२०० कि.मी. ने घट होवून एकूण 
लांबी (१८०९.५३०-७.००) म्हणजेच १८०२.५३० कि.मी. इतकी होईल. तेसच ग्रामीण मार्ग रस्त्यांच्या एकूण 
लांबीत १९९.२०० कि. मी. ने घट होवून एकूण लांबी (९८०५.५९६-१९९.२००) म्हणजेच ९६०६.३९६ कि.मी. 
इतकी होईल.” 


हा शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आलेला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२२०१२७१७०५०११७१८ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


GANPAT SANDIPAN : 
KACHARE वा 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१) विभागीय आयुक्त, पुणे. 

२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते 
विकास योजना 2009-2029 च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या 
संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 

३) जिल्हाधिकारी, पुणे . 

४) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, पुणे. 

५) अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, पुणे. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१- 

२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द 

करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम (पूर्वी विभाग, पुणे. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

१०) निवडनस्ती. 


<2 ७ & २2 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


